परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत 
श्री. संतोष मधुकर ननवरे, संशोधन अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र. परिवि-२०२२/प्र.क्र.४४८/का-१५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ ऑक्टोबर २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आस्था-२०११/प्र.क्र.२३४/का-१५ दि. १८/०१/२०१३. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/का-८ दि. २२/०६/२०२१ 
३) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र.प्रशा-पकावि २०१८/प्र.क्र.७८/का 
२(२/५४८५ दि.२०/०९/२०२२. 
४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र.प्रशा-पकावि २०१८/प्र.क्र.७८/का 
२(२/६०१७ दि. १४/१०/२०२२. 


शासन Sear :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०१ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. संतोष मधुकर ननवरे यांची संग्रहालय 
अभिरक्षी, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे गट-ब या पदावर दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन 
कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री.ननवरे यांचा 
परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र. ०३ व ०४ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला 
आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भातील संदर्भाधीन क्र. ०२ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री. ननवरे, संशोधन अधिकारी यांचे 
प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी पुढील तक्त्यात स्तंभ ५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) 
समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ६ मध्ये नमूद 
करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचेनांव | रुजू दिनांक परिविक्षा परिविक्षा सेवा नियमित पुढे 
क्र कालावधीत | कालावधी पूर्ण | चालु ठेवण्याचा 
उपभोगलेली । केल्याचा दिनांक दिनांक 
अजिंतरजा 
सै? २ ३ 1. | 4 द 
i श्री. संतोष मधुकर | दि. 04/02/2093 | निरंक दि.२७/०९/२०२१ | दि.२८/०९/२०२१ 
ननवरे (संशोधन (म.नं.) (म.पू) 
अधिकारी) (तिसर्‍या संधीत 
विभागीय परिक्षा 
उत्तीर्ण) 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.४४८/का-१५ 


३. संबंधित सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती यांनी श्री.ननवरे यांच्या पुढील 
वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 

४. सदर झासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक sh. परिरि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि. २२/०६/२०२१ मधील तरतूदींनुसार प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१९१८०८२९८५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PAWANKUMAR (८०00000000 


2.5.4.20=de4f5b7703ab4e5e10ca414432353e1 fedecOed7e9030a2_ 
BA P U RAO b4ef40ed6f5180db0, 

pseudonym=5EB45DBDB7827935E861 F4F138005D49199129A1, 
ialNumber=DDD9DA8FA21A90D7D094A7A2B297309EED70A74 

(C6C632CA84301EB132C1FB5FD, -PAWANKUMAR BAPURAO, 

BANDGAR 

De 2022.10.19 18:11:30 +05'30' 

(पवनकुमार बंडगर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अ.मु.स, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई / नागपूर, 
३) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई / नागपूर 
४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक, 
५) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 
६) अपर आयुकत, आदिवासी विकास ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर, 
७) सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
८) संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय 
९) श्री. संतोष मधुकर ननवरे, संशोधन अधिकारी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
औरंगाबाद 
निवड नस्ती- (का-१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


